सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 
वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . २१] गुरुवार ते बुधवार , मे २४- ३०, २०१८ : ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० इ पृष्ठे - १४, किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार-ब व ९०१ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ९०२ 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा ° 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


९०३ 


IS 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९१४ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai -400032 

__ Date : 16th March 2018 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act. 1966 
____ No. TPS- 3017/1361 /CR-112/ 2017/ UD- 30. - Whereas 
the Development Plan of Aurangabad ( Additional Area & 
No- Development Zone Area of Origional Plan ). has been 
sanctioned by Government under section of 31 (1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 
(Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act ” ), vide Notification No . TPS -3088/454 / 
CR-59/ 88 / UD- 12, dated 15th October 1991, it has comeinto 
force with effect from 19th November 1991 ; (hereinafter 
referred to as “ the said Development plan ”) ; 


And whereas, Aurangabad MuncipalCorporation , after 
following all the legal formalities stipulated under Section 
37 ( 1 ) of the said Act, has submitted to the government for its 
sanction , a proposal for modification of the said Develop 
ment plan that area admeasuring 60 R in North -East corner 
of Gut No. 218 of the said Reservation is to be deleted and to 
be shown as 33 K . V . substation for Maharashtra State 
Electricity Distribution Company Limited (Mahavitaran ) 
(hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 


And wheras, after making necessary enquiries and 
consulating the Director of Town Planning , Maharashtra 
State, the Government is of opinion that the proposed 
Modification should be sanctioned with certain condition ; 


And whereas in the said Development Plan , “ R .No. 11 
Brick kilns ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation” ) , 
is reserved on Government Land in Gut Nos. 216 , 217 & 218 
of mauje Chikhalthana . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon 
it under sub -Section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby sanctions the proposed 
Modification in the said Development plan on certain condi 
tion and for that purposed amends the above said Notifica 


औ. भाग १ - २१ 


९०१ 


९०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


tions dated the 19th November, 1991 as follows: 


“ In the Schedule ofModification appended to the No 
tification sanctioning the said Development Plan , the follow 
ing new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


१ 


“ In the Development Plan of Aurangabad ( Additional 
Area & No- Development Zone Area of Original Plan ), Area 
admeasuring 60 R from North - East corner of Gut No. 218 
Chikhalthana is deleted from ” Reservation No:- 11 Brick 
Kilns” and is shown as 33 K . V . substation for Maharashtra 
State Electricity Distribution Company Limited (Mahavitaran ) 


Condition :- The Aurangabad Municipal Corporation , before 
granting development permission , shall ascertain that the 
width of existing Road is minimum 12.00 m .” 


आणि ज्याअर्थी, औरंगाबाद महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ ( १ ) मध्ये विहित केलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त 
विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्रापैकी गट क्र . २१८ मधील 
उत्तर-पूर्व कोप -यातील ६० आर क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस 
( महावितरण ) ला ३३ के . व्हि . उपकेंद्रासाठी प्रस्तावित करणेसाठी फेरबदलाचा 
प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या 
मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल काही अटीवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकमल ( २ ) अन्वये 
व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर आधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटीवर मंजुरी देत 
आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक १५ आक्टोबर ,१९९१ ची आधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे ; 

विकास योजना मंजुरीच्या आधिसुचनांचा फेरबदल सूचीतील 
शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे; 

नोंद 
" औरंगाबाद येथील ( वाढीव क्षेत्र मूळ मंजूर विकास योजनेतील 
ना -विकास श्रेत्र ) गट क्र . २१८ मधील उत्तर- पूर्व कोप - यातील ६० आर 
क्षेत्र ” आ .क्र . ११-विटभट्टी ( Brick Kilns ) या आरक्षणातून वगळून 
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस ( महावितरण ) ३३ के . व्ही . उपकेंद्रासाठी 
पुढील अटीसह प्रस्तावित करण्यात येत आहे: 


A copy of the part showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available in the office of the Commis 
sioner, Aurangabad Municipal Corporation , Aurangabad dur 
ing office hours on all working days for inspection of public 
for a period of the one month . 

This Notification shall also be published on the 
Govt . website www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) . 


By Order and in the name of the Governor ofMaharahshtra , 


M . M . PATIL, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक १६ मार्च, २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना आधिनियम , १९६६ . 

शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस -३०१७/१३६१/प्र .क्र .११२ / २०१७/नवि - ३० : 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना आधिनियम , १९६६ 
( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र , ३७ ( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम 
असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१( १ ) अन्वये औरंगाबाद शहराची ( वाढीव 
क्षेत्र व मूळ मंजूर विकास योजनेतील ना -विकास क्षेत्र ) शासन आधिसूचना 
नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -३०८८/ ४५४/सिआर -५९/ ८८ /नवि- १२ , 
दि . १५ ऑक्टोबर १९९१ अन्वये मंजूर झालेली असुन , दि .१९ नोव्हेंबर,१९९१ 
पासुन अंमलात आली आहे. ( यापुढे उक्त विकास योजना असे संबोधले 
आहे ); 

आणि ज्याआर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे चिखलठाणा 
येथील गट क्र . २१६ , २१७ व २१८ या शासकीय जमिनीच्या क्षेत्रावर आ . 
क्र .११- विटभट्टी ( Brick Kilns ) यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले 
आहे ) प्रस्तावित आहे ; 


अट :- विकास परवानगी देण्यापूर्वी विषयांकित जागेस अस्तित्वातील 
रस्त्यांची रुंदी १२ मी . असल्याची खातरजमा औरंगाबाद महानगरपालिका 
यांनी करावी . 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , औरंगाबाद 
महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 
सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in 
( कायदे व नियम ) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४- ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


९०३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगर रचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

आदेश 
संनर/वियो/ बीड ( सु .)/ आ .क्र . २९ / कलम १२७( २)/टिपीव्ही- ५/ २५९१. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .३७) चे कलम -३१ मधील 
तरतूदीनुसार, ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली ) बीड या अ 
वर्ग नगरपरिषदेची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील 
दि . ८/९ / १९९७ ची अधिसूचना क्र . टिपीएस - ३३९६/ प्र.क्र ./१८०/ ९६/ नवि 
०९ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दि . १५ / १० / १९९७ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ .बीड येथील स.नं . ३५ 
तरफ गिराम मधील जागेमध्ये , ( यापुढे “ उक्त जागा ” म्हणून संबोधिलेली ) 
१.३० हेक्टर क्षेत्रावर आ . क्र . २९ “माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान " 
( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” म्हणून संबोधिलेली) हे आरक्षण प्रस्तावित असून 
त्या आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण बीड नगरपरिषद आहे ( यापुढे “ उक्त 
समुचित प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेली ) ; । 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने , उक्त विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षाणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचेमालकांनी दि . ४/ १०/ २०१३ रोजीच्या 
पत्रान्वये, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम - १२७( १) अंतर्गत , उक्त समुचित प्राधिकरणावर नोटीस बजाविलेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तत्कालीन तरतूदीनुसार , 
उक्त नोटीस बजाविल्याच्या दिनांकापासून , समुचित प्राधिकरणाने १ वर्षाच्या 
विहीत मुदतीत भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी , उक्त अधिनियमातील 
कलम - १२७( १) अंतर्गत नोटीस बजाविल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने 
विहीत मुदतीत उक्त जागा संपादित केलेली नाही अथवा भूसंपादन करणे 
अनुषंगाने कार्यवाही सुरु केलेली नसल्याने , त्यांच्या मालकीच्या जागेपुरते 
आरक्षण व्यपगत झालेले आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठाने, 
उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ९२८ / २०१५ 
मध्ये दि . २८ / १० / २०१५ रोजी, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम -१२७ मधील तरतूदीनुसार व्यपगत झाल्याचे 
निर्णय पारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या उक्त निर्णयाविरुध्द , बीड 
नगरपरिषदेने मा . सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल केले असून , 
मा .सर्वोच्च न्यायालयचे संकेतस्थळावरुन प्राप्त माहितीनुसार , सदर अपील 
फेटाळण्यात ( Dismiss) आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या उक्त दि .२८/ १० / २०१५ 
रोजीच्या निर्णयास अनुसरुन, उक्त जागेतील उक्त आरक्षण व्यपगत 
झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचे दि . १/१२/ २०१६ 
चे निर्णय क्र .टिपीएस -१८१३/ ३२११/प्र.क्र . ५०८ / नवि - १३ अन्वये राज्यातील 
सर्व नगरपालिका/ नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण 
असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७(२ ) 
अंतर्गतचे आदेश निर्गमीत करणाचे अधिकार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम- १२७ ( २) अन्वये , 
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे, यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांत , 
या आदेशाद्वारे उक्त आरक्षणातील क्षेत्र , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे उक्त सूचनेमधील जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित 
करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील 
लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकाम विकासाकरिता उपलब्ध 
होईल ; 


परिशिष्ठ 


अ .क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा |विकास योजन मधील सर्व्हे नंबर आरक्षणातन व्यपगत 
आरक्षणाचा तपशील 

होणारे क्षेत्र 
| मौ .बीड , ता .बीड , | आ .क्र . २९ “माध्यमिक शाळा ३५ तरफ १. ०६ हेक्टर 
जि .बीड व खेळाचे मैदान ” 

| गिराम 
|( एकूण क्षेत्र - १. ३० हेक्टर ) 


०२. उपरोक्त बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा , बीड 
नकाशा, बीड नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात यावा. 


०३ . सदर आदेश संचालनालयाचे www. dtp. maharashtra. gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा . 


पुणे, २४ एप्रिल, २०१८ 


नो . र. शेन्डे , 
संचालक, नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


९०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४- ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 

And wheres, the said Appropriate Authority has not 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 

acquired nor has initiated steps to acquire the said Land under 

the said Reservation , within the stipulated period , from the 
ORDER 

date of service of the Notice by the landowner; 
DTP /DP Beed (R )/Res.No.29/ Section 127 / TPV- 5 / 

And whereas, the Honourable Aurangabad Bench of the 
2591.- Whereas , the Revised Development Plan of Beed Bombay High Court has passed a final order on 28 /10 /2015 , 
Municipal Council (hereinafter referred to as “ the said wherein the said Reservation on the said land has been 
Development Plan ) has been sanctioned by Urban Develop declared as lapstd , as per Section 127 of the said Act; 
ment Department of Maharashtra State vide Notification 

And whereas, the appeal filed by the Beed Municipal 
No. TPS -3396 /CR /180/96 /UD - 09 dated 8 /9 /1997 to come 

Council with the Honourable Supreme Court , against the said 
into force from 15 / 10 / 1997 , under Section 31 of the 

Order of the Honourable High Court, has been dismissed , as 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (here 

per the information received from the official website of the 
inafter referred to as “ the said Development Act” ); 

Honourable Supreme Court; 
And whereas, in Survey No . 35 Taraf Giram (hereinafter 

And whereas, pursuant to the Order of the Honourable 
referred to as “ the said Land ” ) of the said Development Plan , 

High Court dated 28 / 10 / 2015 , it is necessary to notify the 
Site No. 29 “High School and Playgrund” (hereinafter referred 

lapsing of the said Reservation in the said land , under Section 
to as “ the said Reservation ” ) has been proposed having an 

127 (2 ) of the said act; 
area of 1. 30 hectares with “ Beed Municipal Council” being 
the Appropriate Authority (hereinafter referred to as “ the said 

And whereas, the Urban Development Department of 
Appropriate Authority ” ) for the said Reservation ; 

the Governmnet, vide Resolution , No. TPS - 1813 / 3211 /CR 

508 /UD - 13, dated 1/ 12 /2016 has delegated the powers 
And whereas , the said Approprinte Authority has not 

exercisable by it under Section 127 (2) of the said Act, to the 
taken any steps to initiate the acquisition of the said Land 

Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune with 
under the said Reservation for 10 years since coming into 

respect to Development Plans of allMunicipalCouncils / Nagar 
force of the said Development Plan ; 

Panchayats and for the Development Plans Undertaken by 
And whereas, the landowner of the said Land had served Zilla Parishad as a Planning Authority ; 
a Notice dated 4 / 10 / 2013 on the said Appropriate Authority, 

Now therefore, in exercise of the powers delegated by 
under Section 127 (1 ) of the said Act; 

the Government, the Director of Town Planning,Maharashtra 
And whereas, pursuant to the prevailing provision of State , Pune hereby notifies that part of the said Land , as 
Section 127 (1 ) of the said Act, the said Appropriate Author mentioned in the Notice, stands lapsed from the said Reser 
ity ought to have initiated the acquisition of the said Land vation , under Section 127 ( 2 ) of the said Act, to the extent 
within a period of one year from the date fo service of the mentioned int the Schedule hereunder and the said land shall 
said Notice ; 

be available to the owner for development as otherwise 
permissible in case of adjacent land in the said Development 

Plan ; 
Schedule 


SI. 


Reservation 


Mouja , Taluka and 

District 


Survey No. 


Area of Land lapsed 
from the Reservation 


No. 


35 Taraf 


1 .06 Hectare 


Giram 


Mouja Beed , Tq - | Reservation No .29 
Beed , Dist - Beed | " High School and 

Playground " 
( Total area - 1.30 

Hectare ) 


02 . A copy of the Part Plan of the said Development Plan 
showing the modification shall be made available for 
inspection in the office of Municipal Council , Beed during 
office hours on all working days. 
03. This Order shall also be displayed on the website of 


Directorate , www . dtp .maharashtra .gov .in . 
Pune 24 April, 2018 

N .R . SHENDE , 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४- ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३- ९ , शके १९४० 


९०५ 


त्या अर्थी मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याद्वारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , मिरवणुका, 
मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना 
लागू होणार नाही . तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक 
जालना व उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , 
भोकरदन यांनी विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा मोर्चा 
यांना लागू होणार नाही. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्र .२०१८ / सामान्य प्रशासन/ ग्रामपंचायत /निवडणूक/ कावि- ७७५१. 
ग्रामपंचायत पोहरी बु. ता . सोयगाव जि . औरंगाबाद चे सदस्य १. श्रीमती 
छाया निलेश पाटील , २ . श्रीमती प्रतिभाताई बापु दवणे , ३. श्रीमती 
संगिताबाई सुनिल जाधव , ४ . श्री निलेश सुभाष पाटील , ५. श्री प्रविण 
कृष्णा करनकाळ, ६. श्रीमती कुशीवर्ताबाई धनराज गोराई , ७. श्री जगदीश । 
रामलाल गुजर , ८ . श्रीमती शितल अमोल मोरे , ९ . श्रीमती मिराबाई 
दादाराव खैरनार , अ .क्र . १ ते ९ सर्व रा . पोहरी बु. ता . सोयगाव जि . 
औरंगाबाद यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम 
१४- ब ( १ ) मधील ( अ ) व ( ब) तरतूदीनूसार ग्रामपंचायत निवडणूक खर्च 
विहित मुदतीत सादर केला नसल्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता , पंचायत सदस्य 
म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास 
निरर्ह ( अपात्र ठरविण्यात येत आहे . 

२. सर्व संबंधितांना कळवून प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. 
मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत अभिलेख 
कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद यांचेकडे रितसर अर्ज करुन 
नियमानुसार फी भरुन उपलब्ध करुन घ्यावी . 
औरंगाबाद , १९ मे २०१८ . 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ०२/ ०४/ २०१८ चे ०६.०० 
वाजेपासून ते दिनांक १६ / ०४/ २०१८ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


__ हा आदेश आज दिनांक ०२/ ०४/ २०१८ रोजी माझ्या सही - 
शिक्यानिशी देण्यात आला आहे . 


जालना , २ एप्रिल, २०१८ . 


राजेश जोशी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का .व. सु / 
२०१८ - १२७४ , दि . ३१/०३/ २०१८ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 

क्र .२०१८ / आरबी - डेस्क - १/ पोल -१/ कावि .- या अर्थी माझ्या असे 
वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का . व. सु / 

निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि . ३/ ०४/ २०१८ रोजी राजूर 
२०१८ - १२७४ , दि . ३१/ ०३/ २०१८ . 

येथे अंगरिका चतुर्थी असल्याने जिल्ह्यातुन व इतर जिल्हयातील भावीक 
आदेश 

दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर येणार आहेत . दिनांक १४/४/ २०१८ रोजी 

भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात येणार 
क्र .२०१८ / आरबी - डेस्क - १/ पोल - १/ कावि.- या अर्थी माझ्या असे 

असुन सदर दिवशी मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढण्यात येतात व 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि . ३/ ०४/ २०१८ रोजी राजूर 

मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी होते . विविध पक्ष/ संघटना कडून 
येथे अंगरिका चतुर्थी असल्याने जिल्ह्यातुन व इतर जिल्ह्यातील भावीक 

त्यांचे विविध मागण्यांकरीता तसेच शेतकऱ्यांकडून कर्ज माफीचे अनुषंगाने 
दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर येणार आहेत . दिनांक १४/ ४/ २०१८ रोजी 

अचानकपणे व विज महावितरण कंपनी कडून विज टंचाईमुळे भार नियमन 
भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात येणार 

होत असुन विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यास जनतेकडून नाराजी होऊन 
असुन सदर दिवशी मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढण्यात येतात व 

धरणे , उपोषण , रास्तारोको , इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असून 
मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी होते . तसेच विविध पक्ष/ संघटना 

अचानकपणे घेण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्या अर्थी मी , 
कडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता तसेच शेतकऱ्यांकडून कर्ज माफीचे 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम 
अनुषंगाने अचानकपणे व विज महावितरण कंपनी कडून विज टंचाईमुळे ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , 
भार नियमन होत असुन विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यास जनतेकडून __ शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही 
नाराजी होऊन धरणे , उपोषण , रास्तारोको, इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
होत असून अचानकपणे घेण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , १. शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू व इतर 
वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 
जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात 

२. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे आवश्यक घातक वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
आहे . 

३. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 


९०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


आदेश 


प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

४ . व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे 
उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणार नाही, गाणे 
म्हणणार नाही . 

५. व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
नाही . 

६ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही 
आणि सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , 
घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ०२/ ०४ / २०१८ चे ०६. ०० 
वाजेपासून ते दिनांक १६/०४/ २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


जा . क्र . जिविशा/ दप / डॉ . बा. आं . १२७वी जयंती / २१२८ / २०१८ . - 
आगामी काळात दिनांक १४/ ४/ २०१८ रोजी बौध्द बांधवांच्या वतीने 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२७ वी जयंती साजरी करण्यात येणार 
आहे . तसेच दिनांक ३०/ ४/ २०१८ रोजी बौध्द पौर्णिमा आहे . त्याअर्थी 
वरील सर्व कार्यक्रम , मिरवणूका शांततेत पार पडावेत व त्यात कसल्याही 
प्रकारची बाधा येवू नये व जिल्ह्यात शांतता टिकून राहावी म्हणून मी चंद्र 
किशोर मीणा , पोलीस अधीक्षक , नांदेड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१९५१ कलम प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये खालील आदेश देत 
आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ०२/ ०४/ २०१८ रोजी माझ्या सही - 
शिक्यानिशी देण्यात आला आहे . 


जालना , २ एप्रिल , २०१८ . 


राजेश जोशी , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना . 


दिनांक १२/०४/ २०१८ चे ०० .०० वाजेपासुन ते दिनांक ३०/ ०४/ २०१८ 
चे २४.०० वाजे पर्यंत नांदेड जिल्ह्यात सर्व पो . स्टे . स्वाधिन अधिकारी 
असलेले अमलदार किंवा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
कलम ३६ मधील पोट कलमे “ अ ” ते “ फ " प्रमाणे खालील लेखी 
किंवा तोंडी आदेश आपआपले हद्दीत देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात 
आला आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . के . एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , भोकरदन 
यांचा दिनांक ११/ ०४/ २०१८ ते २१ /०४/ २०१८ पर्यंतची एकुण ( ११) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१. रस्त्यावरील व रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे व कोणत्या रितीने वागावे ते फर्मविण्यासाठी , 


२. अशा कोणत्याही मिरवणूका कोणत्या मार्गानी आणि कोणत्या वेळा 
जावे किंवा जाऊ नये हे ठरविण्याबद्ल . 


आदेश 


३ . सर्व मिरवणूकींच्या व जमावाच्या प्रसंगी व पुजा - अर्चेच्या प्रार्थना 
स्थळाच्या सर्व जागेच्या आसपास पुजा- अर्चेच्यार वेळी कोणत्याही रस्ता 
किंवा सार्वजनिक जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे होण्याचा 
संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्याबाबत . 


क्रमांक / प्रशा/ २९५४/ २०१८ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . के . एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक ११/ ०४/ २०१८ ते २१/ ०४/ २०१८ पर्यंतची एकुण ( ११ ) दिवसाची 
अर्जित रजा, दिनांक २२/ ०४/ २०१८ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा व 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एच . पाटील , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , भोकरदन म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


४. सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , धक्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि 
सार्वजनिक स्नानाच्या , कपडे , धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागांच्या ठिकाणी 
व जागांमध्ये , व इतर कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरेचेनियमन करण्याबद्दल 
आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . एच. पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , भोकरदन म्हणुन दिवाणी न्यायालय , भोकरदन 
म्हणून दिवाणी न्यायालय , भोकरदण येथे काम करतील . 


५ . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ , ३५ ते ४० , ४२ , 
४३ , ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही हुकूमापेक्षा कमी दर्जाचे व त्यास 
पुष्टी देणारे दुय्यम अधिकाऱ्यांना जबाबदारीवर हुकूम करण्याचा मार्गदर्शन 
पर आदेश देण्याबाबत . 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए.एस .वाडिले , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


६ . तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी 
ध्वनीक्षेपण आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुचना देण्यासंबधी. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


जालना, ४ एप्रिल , २०१८ . 


मी यापुढे असा ही आदेश देतो की , कोणीही सदरचा आदेश लागू 
असेपर्यंत नांदेड जिल्ह्यात जाहिर सभा , मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी 
कार्यक्रम संबधीत पोलीस फौजदार किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व 
वेळ , सभेची जागा मिरवणुकीचा व मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या 
घोषणा पुर्व परवानगी शिवाय आयोजित करु नयेत तसेच संबधीत पोलीस 


निरज पी . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


९०७ 


९०७ 


अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेशांचेपालन करावे. सदर जाहिर सभा, मिरवणुक 
पदयात्रा , समायोचीत घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता व 
सुव्यवस्थेला बांधा येवु शकतो अशा घोषणा देऊ नयेत . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


सदरचा आदेश लग्नांच्या वरातीस , प्रेत यांत्रेस लागू नाही. या आदेशाचे 
केल्यास तो महाराष्ट्र पोलीस कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र ठरेल . 
सदरचा आदेश दिनांक १२/ ४/ २०१८ चे ०० .०१ वाजेपासुन ते दिनांक 
३०/ ०४/ २०१७ चे २४ .०० वाजे पर्यंत लागू राहील . 


वाचा.- १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड आदेश जा . क्र . १६५२/ २०१८ , दिनांक 
२६/ ०२/ २०१८ . 
२ . श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांचे 
पत्र क्र . १०९ / २०१८ , दिनांक २२ .०२. २०१८ व जा . क्र . १२५/ २०१८ दि . १ / 
३ / २०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २/ ४/ २०१८ रोजी 
दिला आहे . 


आदेश 


नांदेड , २/ ०४ / २०१८ 


चंद्रकिशोर मीणा , 
पोलीस अधीक्षक , नांदेड . 


क्र .ब - २( १ )/ १७९५/ २०१८ . - श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . २१ .०२. २०१८ ते २८ .०२ .२०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०८ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा, वैद्यकीय 
कारणास्तव मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा.- श्री . पी . के . मुटकूळे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र क्र . ४१४/ २०१८ , दिनांक २१.०३ . २०१८ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर 
यांनी पहावा. 
नांदेड , ५ मार्च, २०१८ . 


आदेश 


क्र .ब - २( १)/ २३१६/ २०१८ . - श्री . पी . के . मुटकूळे, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २६ .०३.२०१८ ते २९.०३ .२०१८ 
या एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४ .०३. २०१८ 
व २५ .०३. २०१८ व रजेच्या पुढे ३० / ३/ २०१८ सुट्टयांचा फायदा जोडून , 
दिनांक २३/ ३ / २०१८ या रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
३१-०३- २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

__ रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . पी . के . मुटकूळे, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . के . मुटकूळे, 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा .- श्रीमती एस. पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हादगांव 
यांचे पत्र क्र . ७०७/ २०१८ , दिनांक ५/ ३/ २०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

__ आदेश 
क्र .ब - २( १ )/ १८३९ / २०१८ . - श्रीमती एस. पी . पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हादगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ८ /३/ २०१८ व ९/ ३/ २०१८ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १०/ ३/ २०१८ व ११ / 
३/ २०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्यांच्या फायदा , दिनांक ७/ ३/ २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासूनते दिनांक १२/ ३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

___ रजेवरुन परत आल्यांतर श्रीमती एस . पी .पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हादगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
एस. पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हादगांव त्या जर वर 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 
नांदेड , २१ मार्च, २०१८ . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


९०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- श्री . आर . जे . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांचे 
पत्र क्र . २०६/ २०१८ , दिनांक ६.३.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हादगांव न्यायालय उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगाव 
यांनी पाहावा . 

उपरोक्त कालावधीत अथवा श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हादगांव हे कर्तव्यावर रुजू होई पर्यंत दिवाणी 
न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , हदगाव आस्थपनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री . जी .ए . घुले, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड , ६ मार्च, २०१८ . 


आदेश 


क्र . ब - २( १ )/ १९३७/ २०१८ . - श्री . आर . जे.तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/ ३/ २०१८ ते १४/ ३/ २०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १० /०३/ २०१८ व ११/ ३ / २०१८ या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा , 
दिनांक ९ /३ / २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १५/३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . आर . जे . तांबे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . जे .तांबे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील विशेष अधिकारी क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी तर जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 


११ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- श्रीमती एस . एन . सचदेव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ९८०/ २०१८ , दिनांक ३/०७/ २०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १)/ १८८१/ २०१८ . - श्रीमती एस .एन . सचदेव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १२ / ३/ २०१८ व १५/ ३/ २०१८ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ११ / ०३/ २०१८ 
रोजीची सुट्टी जोडून दिनांक १६/ ३/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांतर श्रीमती एस . एन .सचदेव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. एन. सचदेव , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

: २ : 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड त्यांच्यास न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा. तसेच वर नमुद कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री . 
एस . आर. नरवाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना 
याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड , ७ मार्च, २०१८ . 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा वर 
नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , कंधार आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 
धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री . एन . एस.मामीन , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 


नांदेड , ८ मार्च, २०१८ . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- श्री . एच. आर .वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश -५ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
३४२५/ २०१८ , दिनांक ९ / ३/ २०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १)/ १९७९ / २०१८ . - श्री . एच. आर .वाघमारे , जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/ ३/ २०१८ ते १५/ ३/ २०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
११/ ३/ २०१८ रोजीच्या मध्यान्हनंतर पासून ते दि . १६/ ३/ २०१८ रोजीच्या 


एस. आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


धवार , मे २४- ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३- ९ , शके १९४० 


९०९ 


कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


१५ 


येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा.- श्री . एस . व्ही .स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र क्र . ४३४ / २०१८ , दिनांक १३ /०३/ २०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . एच. आर.वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश -५ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . आर.वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश - ५, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

जिल्हा न्यायाधीश -५ , नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या उपरोक्त कालावधीतील 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-६ , नांदेड यांनी पाहावा. 
नांदेड , ९ मार्च, २०१८ . 

सुधीर पी . कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


क्र .ब - २( १ )/ २०९६/ २०१८ . - श्री . एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/३/ २०१८ ते १३/ ३/ २०१८ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकुण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . एस .व्ही . स्वामी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. व्ही . स्वामी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


सह दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर , कंधार न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे. 


१४ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ८/ ३/ २०१८ रोजीचे पत्र व त्यावर मा . दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन जा . क्र १६९८ / २०१८ , 
दिनांक ८ / ३/ २०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश. 

आदेश 
क्र . ब - २( १)/ १९७७/ २०१८ . - श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ५वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६/ ०३/ २०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २४/ ०३/ २०१८ व २५/ ३ / २०१८ आणि रजेच्या पुढे दि . ३० / ३/ २०१८ 
या एकुण ( ३ ) दिवसांच्या सुट्यांचा फायदा जोडून दिनांक २३/ ३ / २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१/ ३/ २०१८ 
रोजीच्याकार्यालयीन वेळेपुर्वी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी मंजूर करण्यात 
येते . 

रजेवरुन परत आल्यांतर श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ५वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या 

५ वे सह दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, नांदेड न्यायालयाचा 
सदरील कालावधीतील कार्यभार ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा. 
नांदेड , ९ मार्च, २०१८ . 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार न्यायालयाचे सदरील 
कालावधीवतील सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , कंधारयांच्या 
आस्थापनेवरील सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 
धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री . एस. डी . तारे, 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 


नांदेड , १४ मार्च, २०१८ . 


एस . आर . जगताप, 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा.- श्री . डी .एन. चामले , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुदखेड 
यांचे पत्र क्र . २९९ / २०१८ , दिनांक १४/ ०३/ २०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब - २( १ )/ २१२४/ २०१८ :- श्री . डी . एन. चामले, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 


९१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


पागम 


मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/ ३/ २०१८ ते १७/ ३/ २०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेला जोडून 
दिनांक १८/ २/ २०१८ या एक दिवसाचा सुट्टीचा फायदा , दिनांक १५/ ३ / 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९/ ३/ २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . व्ही.शिरसाठ , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड , हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असते . 


पालय 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . डी .एन. चामले , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड , न्यायालयाचा 
सदरील कालावधीतील कार्यभार ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , १७ मार्च, २०१८ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन. चामले , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


श्रीमती एम .व्ही . देशपांडे, 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१८ 


दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर, मुदखेड, न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , १५ मार्च, २०१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचा.- श्री एन. एस . निसळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड , यांचा दिनांक १६/ ३/ २०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व त्यासोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर मा .दिवाणी न्यायालय , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १५०६/ २०१८ , दि . १६/ ३/ २०१८ 
त्यावरील आदेश . 


एस . आर . जगताप , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


१७ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा.- १. श्री . सी . व्ही .शिरसाठ , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ । 
स्तर , नांदेड , यांचा दिनांक ५/ ३/ २०१८ रोजीचा विनंती अर्ज सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १२९० / १८ , दि . ६/ ३/ २०१८ . 


क्र . ब - २( १ )/ २२६० /२०१८ . - श्री एन. एस . निसळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २९/ ०१/ २०१८ ते ९/ ३/२०१८ रोजी 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ४०) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २७/ १/ २०१८ व २८ / १/ २०१८ आणि रजेच्या पुढे १०/ ३/ २०१८ 
व ११/ ३/ २०१८ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२. जिल्हा न्यायालय , नांदेड आदेश जा . क्र . १८३८ / २०१८ , दिनांक 
६ / ३/ २०१८ . 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री एन .एस . निसळ, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


३. श्री . सी . व्ही .शिरसाठ , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड , पत्र जा . क्र १८८४/ २०१८ , दिनांक १६/ ०३/ २०१८ सोबत वैद्यकीय 


प्रमाणपत्र . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . एस . 
निसळ , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड , हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


आदेश 


क्र .ब - २( १ )/ २२०० / २०१८ . - श्री . सी .व्ही .शिरसाठ , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वयेदिनांक ५/ ०३/ २०१८ ते ८ /३/ २०१८ 
रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करण्यात येते . 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड , न्यायालयाचा 
सदरील कालावधीतील कामकाज सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावे. 


नांदेड , १९ मार्च, २०१८ . 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . सी . व्ही .शिरसाठ , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील. 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


९११ 


१९ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 


नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २१ / ०३/ २०१८ ते २३/ ३/ २०१८ 
या एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . २४/ ३/ २०१८ व 
२५/ ३/ २०१८ रोजींचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक २०/ ३/ २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६ / ३/ २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


वाचा.- श्रीमती आर. व्ही . डफरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड , यांचा दिनांक ०९/ ३/ २०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर मा .दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक १५५३/ २०१८ , दि . १९/ ३/ २०१८ 
त्यावरील आदेश . 


एण्यात 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्रीमती ए. आर . नागोरी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


आदेश 


क्र . ब - २( १ )/ २२८० / २०१८ . - श्रीमती आर . व्ही . डफरे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/ ०३/ २०१८ ते 
२९/ ३/ २०१८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , ३०/ ३/ २०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ३१/ ३/ २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. आर. नागोरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड , ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील कामकाज २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्रीमती आर . व्ही . डफरे, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


नांदेड , २० मार्च, २०१८ . 


एस . आर . जगताप , 


जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. व्ही . 
डफरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड, यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 


वाचा.- श्री . डी . टी . वसावे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड 
यांचेपत्र जा .क्र . ३३०/ २०१८ , दिनांक १९ /३/ २०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , २० मार्च, २०१८ . 


आदेश 


एस . आर . जगताप , 


जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


क्र . ब - २( १ )/ २२७८ / २०१८ . - श्री . डी . टी . वसावे, सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २६ / ०३/ २०१८ ते २९/ ३/ २०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २४/ ३/ २०१८ व २५/ ३/ २०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक ३० / ३/ २०१८ 
रोजींचा सुट्टया जोडून दिनांक २३ / ३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१/ ३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२० 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 


वाचा.- श्रीमती ए. आर . नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड , यांचा दिनांक २०/ ३/ २०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय , व. स्तर , 
नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक १५७०/ २०१८ , दि . २० / ३/ २०१८ 


रजेवरुन परत आल्यांतर श्री . डी . टी . वसावे, सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


क्र .ब - २( १)/ २२७९ / २०१८ . - श्रीमती ए. आर . नागोरी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी .टी . वसावे, सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


९१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहावा. 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २० /९/ २०१७. 


तसेच वर नमुद कालावधीत जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, नांदेड 
या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
श्री एन . एस . मोमिन , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना 
याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


२ ) श्री .एस .के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांची 
दिनांक १५/ ३/ २०१८ ते १७/३/ २०१८ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


नांदेड , २० मार्च, २०१८ . 


आदेश 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ९९४/ २०१८ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एस . के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर 
यांची दिनांक १५ / ३/ २०१८ ते १७/ ३/ २०१८ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १८/३/२०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १४/ ३/ २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ /३/ २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


श्री . एस. के. चौदंते, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८/ ६/ २०१७. 
२) श्री .ए.एन.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश – २ , लातूर यांची दिनांक २६/ ३/ २०१८ 
ते २८ /३/ २०१८ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/११४४/ २०१८ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री.ए.एन.पाटील, जिल्हा न्यायाधीश -२, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
लातूर यांची दिनांक २६/ ३/ २०१८ ते २८ / ३/ २०१८ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची 
अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४ / ३/ २०१८ व २५ / ३/ २०१८ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक २९ / ३/ २०१८ व ३०/ 
३ / २०१८ रोजी अनुक्रमे महावीर जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री .एस. के. चौदंते, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


___ श्री . एस . के . चौदंते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० /९/२०१७ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १५ मार्च २०१८ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


श्री .ए.एन.पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२४ 


श्री .ए. एन .पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - २, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८/ ६/ २०१७ . 


श्री .ए. एन. पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 


२ ) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देवणी यांची 
दिनांक १४/३ / २०१८ ते १६/ ३/ २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


लातूर , २६ मार्च २०१८ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


९१३ 


आदेश 


श्रीमती आर . डी . गायकवाड , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व प्रथमवर्ष न्यायदंडाधिकारी 
औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/९६४/ २०१८ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . डी . पी .कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथमवर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , देवणी यांची दिनांक १४/ ३/ २०१८ ते १६/ ३/ २०१८ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
१३/ ३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते १७/ ३/ २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर. डी .गायकवाड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १३ मार्च २०१८ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 


श्री . डी. पी .कासट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १३ मार्च २०१८ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८ / ६ / २०१७ . 


वाचा - १. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी - विक्री (विकास व विनयमन ) 

अधिनियम १९६३ चे कलम ०३. 
२. शासन निर्णय कृषि व सहाकर विभाग मंत्रालय मुंबई दिनांक ०५/ ०९ / १९८१. 
३ . जिल्हा उपनिबंधक , सहाकरी संस्था , लातूर यांची अधिसुचना क्र .६८७७ 

डी- ४ ( ऐ पी एम सी , लातूर) / डिव्हीजन / ऑफ / १९९८ दिनांक 
११ सप्टेंबर १९९८ शासन राजपत्र दिनांक ०८ ऑक्टोबर १९९८ 

रोजी प्रसिध्द अधिसुचना . 
वाचले :- १. कृषि उत्त्पनन बाजार समिती , लातूर कार्यकारी मंडळ बेठक 

दिनांक २६.०४ .२०१८ . 

ठराव क्रमांक . ०२ . 
२ . सचिव / सभापती कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचे पत्र 

जा .क्र .२२२ दिनांक २७.०४ .२०१८ . 

ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचे संपादीत सर्वे 
नं . १४१/ २, १४७, ४३, १८२ मधील बाजार समितीच्या क्षेत्रावर सन १९८६ 
पासून मुख्य बाजार आवार कार्यरत असून शासन राजपत्र दिनांक ८ 

ऑक्टोंबर १९९८ अन्वये घोषित अधिसुचनेनुसार नियंत्रीत शेतमालाचे 
व्यवहार करण्यात येत आहेत . सदरील बाजार आवारातील सद्दयाच्या 
अनुज्ञाप्तीधारकांची संख्या लक्षात घेता बाजार समितीचे धान्य बाजार 
गुळ , कडबा , जनावरे , मार्केट आवार, भाजी मार्केट आवार हे वेगवेगळ्या 
ठिकाणी विखुरलेल्या अवस्थेत आहे . सध्याचे बाजार आवार हे नियंत्रीत 
शेतीमालाच्या व्यवहारासाठी अत्यंत अपुरे पडत असून श्याहराच्या मध्यवर्ती 
ठिकाणी आले असल्याने वाहतुकीची फार मोठया प्रमाणात कोंडी होत 


२) श्रीमती आर. डी . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
औसा यांची दिनांक २६/ ३/ २०१८ ते २८/ ३/ २०१८ पर्यंतची (०३) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


आहे. 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/९६३/ २०१८ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती आर. डी .गायकवाड, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी , औसा यांची दिनांक २६/ ३/ २०१८ ते 
२८/ ३/ २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२४/३/ २०१८ व २५ /३/ २०१८ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार 
तसेच पुढे दिनाक २९ / ३/ २०१८ व ३० /३/ २०१८ रोजी महावीर जयंती व 
गुडफ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक २३/ ३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
३१/ ३/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


ज्या अर्थी कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूर यांनी महाराष्ट्र औद्दयोगीक 
विकास महामंडळ , लातूर यांचेकडून अतिरिक्त एम . आय. डी . सी मधील 
प्लॉट क्र . पी -१७१/१ व पी - १७१/ २ हे दोन भुखंड १५० एकर ( ६० हेक्टर ) 
क्षेत्र अदयावत सुसज्ज घावूक आवारासाठी संपादीत केलेले आहे. सदरील 
जमिन संपादनासाठी मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र 
जा .क्र . पणन - ५/ कृ .उ . बा . स . लातूर / जागा संपादन / २००८ दिनांक १७ 
जुलै २००८ अन्वये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे कलम १२ ( १) नुसार मंजुरी देण्यात आलेली असुन 
सदरील जागे मध्ये विकास कामे करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र 


श्रीमती आर . डी .गायकवाड , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


९१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २४- ३० , २०१८ : ज्येष्ठ ३-९ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


औद्योगीक विकास महामंडळ , लातूर यांचे पत्र एफ . एम. एस. एन . ओ/ 
एम . आय. डी . सी ./ एल . टी . आर./ डी . बी / २०१८ / बी - ०८२४ दि .२८ / ०३/ २०१८ 
नुसार मंजूरी देण्यात आलेली आहे . 

ज्या अर्थी बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूरच्या दि .२६/ 
०४/ २०१८ रोजी झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या सभेतील ठराव क्रमांक 
( ०२ ) अन्वये नियोजित घाऊक बाजार आवारासाठी पुढील कायदेशीर 
बाबीची पुर्तता करण्यासाठी अतिरिक्त एम . आय. डी . सी . मधील प्लॉट क्र . पी 
१७१/ १ व पी - १७१/ २ हे दोन भुखंड १५० एकर ( ६० हेक्टर ) क्षेत्रास कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती लातूरचे नविन मुख्य बाजार आवार समजण्यात 
येईल व जिल्हा उपनिबंधक , सहाकरी संस्था , लातूर यांची अधिसुचना 
क्र . ६८७७ डी -४ ( ऐपीएमसी , लातूर ) / डिव्हीजन/ ऑफ / १९९८ दिनांक ११ 
सप्टेंबर १९९८ शासन राजपतर दिनांक ०८ ऑक्टोंबर १९९८ अन्वये 
प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेलया नियमनाखालील शेतीमाल 
प्रस्तावित नवीन मुख्य बाजार आवारात ख्वारेदी विक्रीसाठी ग्राहय राहील , 
असा ठराव मंजुर करुन बाजार समितीचे पत्र जा .क्र . २२२ दिनांक २७/ 
०४/ २०१८ अन्वये प्लॉट क्र . पी - १७१/ १ व पी -१७१/ २ मधील बाजार आवारास 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूरचे नविन मुख्यच बाजार आवार म्हणून 
घोषीत करणे बाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 

त्या अर्थी सभापती उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लातूर 
यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावा नुसार बाजार समिती लातूरने संपादीत 
केलेल्या एम . आय . डी . सी लातूर येथील भुखंड क्रमांक पी - १७१/ १ व पी - 
१७१/ २ मधील क्षेत्रास नविन मुख्य बाजार अवार म्हणुन घोषीत करुन 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) अधिनियम १९६३ 


चे कलम ०३ नुसार कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचे नियमन करण्याच्या 
उद्देशाची अधिसुचना प्रसिध्द करीत आहे. 

अधिसुचना 
जा .क्रं . पणन / कृ . उ. बा . स . लातुर / अधिसुचना/ सन - २०१८ / १३१३. 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम ३ व शासन निर्णय कृषि व सहाकर विभाग मंत्रालय मुंबई 
दिनांक ०५/ ०९ / १९८१, अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , समृत जाधव , जिल्हा उपनिबंधक , सहाकरी संस्था , लातूर असे 
जाहिर करतो की , कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूर यांनी महाराष्ट्र 
औद्दयोगिक विकास महामंडळ, लातूर यांचेकडुन अतिरिक्त एम. आय. डी . सी . 
लातूर मधील प्लॉट क्र . पी -१७१/ १ व पी -१७१ / २ मधील खालील चतुःसिमेच्या 
आतील क्षेत्र हे कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूरचे नवीन मुख्य बाजार 
आवार म्हणून अधिसुचित करुन सदर क्षेत्रात जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , लातूर यांची अधिसुचना क्र .६८७७ डी -४ (ऐपीएमसी, लातूर ) / 
डिव्हीजन/ ऑफ | १९९८ दिनांक ११ सप्टेंबर १९९८ शासन राजपत्र 
दिनांक ०८ ऑक्टोंबर १९९८ अन्वये अधिसुचित करण्यात आलेल्या कृषि 
उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचे नियमन करण्याचा उद्देश जाहिर करीत आहे . 
तसेच जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांची अधिसुचना 
क्र .६८७७ डी - ४ ( ऐपीएमसी , लातूर ) / डिव्हीजन / ऑफ / १९९८ दिनांक ११ 
सप्टेंबर १९९८ शासन राजपत्र दिनांक ०८ ऑक्टोंबर १९९८ अन्वये 
प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या नियमनाखालील शेतीमाल 
प्रस्तावित नवीन मुख्य बाजार आवारात खरेदी विक्रीसाठी ग्राहय राहील, 


भुखंड क्रमांक पी -१७१ /१ क्षेत्र ४५ हेक्टर ७५ आर . 
पुर्वेस 

खंडापुर पाझर तलावाची जमीन 
पश्चिमेस एम . आय . डी . सी . चा ४५ मीटरचा चिंचोलीराव वाडी रस्ता 
दक्षिणेस 

एम . आय . डी . सी . ची जागा 
उत्तरेस 

एम . आय . डी . सी . चा ३० मीटरचा रस्ता व सी . आर . पी .एफ . कॅम्प 
भुखंड क्रमांक पी-१७१/ २ क्षेत्र १४ हेक्टर ७१ आर . 
पुर्वेस | एम. आय. डी . सी . चा ४५ मीटरचा खंडापुर रस्ता 
पश्चिमेस | खंडापुर पाझर तलावाची जमीन । 
दक्षिणेस 

एम . आय. डी . सी . चा ३० मीटरचा रस्ता 
उत्तरेस 

एम . आय. डी . सी . चा ३० मीटरचा रस्ता व सी . आर. पी .एफ कॅम्प 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक १७/ ०५/ २०१८ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसुचने बाबत कोणतेही आक्षेप किंवा सुचना असल्यास आवश्यक 
त्या पुराव्यासह आक्षेप सुचना लिखित स्वरुपात दोन प्रतीत अधिसुचना 
प्रसिध्दीचा तारखेपासुन एक महिन्याचे आत जिल्हा उपनिबंधक , सहाकरी 
संस्था , लातूर यांचे कार्यालयात नोंदविण्यात याव्यात . मुदतीनंतर प्राप्त 
आक्षेप किंवा सुचनांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी . 


लातूर , १७ मे २०१८ 


समृत जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहाकरी संस्था , लातुर . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


